Reg. No. NP CITY/ 236 / 2015-17 


AHA 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४१ ] 


गुरुवार , डिसेंबर १० , २०१५/ अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २४१. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या १० -नविशा-निवड - कावि - १९९७ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) चे अधिकार, आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी-११- ०१-सिआर- २३ - डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चिमूर नगर परिषदेची 
दिनांक ३० -११- २०१५ रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खालील उमेदवार चिमूर नगर 
परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


शेरा 


अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 


( अध्यक्षपदासाठी राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 

( ४ ) 


सौ . शिल्पा समीर राचलवार 


नगर परिषद , चिमूर 


खुला प्रवर्ग महिला 


ना - एक - अ- १ (१७३९ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


अ . क्र . 


अनुसूची 
__ उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 


नगर परिषदेचे नांव 


( २ ) 


( ३ ) 


शिंदे तुषार विकास 


नगर परिषद , चिमूर 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . २४२ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk10 - udb- ele- Ws - 1998 - 2015.---- 

In exercise of the powers delegated to me by the Order No .MNC 11 .01-CR - 23 -D - XI, dated 17th August, 2001 from 
the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats andIndustrial Townships Act, 1965 ( Mah. XLof 1965) . I, Collector, Chandrapur district 
hearby publish the name of persons who have been declared duly elected in the special meeting held on date 
30 - 11 - 2015 , Municipal Council, Chimur as the President & Vice - President shown against their names. 

SCHEDULE 


Sr.No. 


Name of the President 


Nameof Council 


Remarks (whether the post 
of President is reserved 

if so , for whom) 


( 3 ) 


( 2 ) 
Shilpa Sameer Rachalwar 


Nagar Parishad, Chimur 


Open (Women ) 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice President 


Name of Council 


(1 ) 


( 2) 


_ ( 3) 


1 


Shinde Tushar Vikas 


Nagar Parishad , 
Chimur. 


Chandrapur : 
Dated the 2nd December 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ. क्र . २४३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या १० - नविशा-निवड - कावि - १९९९ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार , आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी- ११० - ०१ -सिआर- २३ - का - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१५/ अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले असून त्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चिमूर नगर परिषदेची दिनांक ३०- ११-२०१५ 
रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत खालील व्यक्तीस नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेले आहे . 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


अनुसूची 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित 

सदस्याचे नाव 

( २) 
श्री . संजय परसराम खाटीक 


( ३ ) 
चिमूर 


श्री . विनोद गंगाधरराव ढाकुणकर 


चिमूर 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५. 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २४४ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No. Desk 10 - udb - ele- WS - 2000 - 2015.--- - 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No . MNC 110 -01 -CR -23- D -XI, dated 17th August , 2001 
from the State Election Commissioner, Maharashtra with and Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
Qualification and Procedure for Appointment of Nominated Councilors Rules , 2010 , Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), I, Collector, Chandrapur 
districthearby publish the name of personswho have been declared duly nominating as nominated Councilors of the 
Municipal Council, Chimur shown against their names in the specialmeeting held on date 30 - 11- 2015 . 

SCHEDULE 
Sr. No. Name of the nominated 

Name of Council 
Councilor 


( 2 ) 


( 3 ) 


e 


- 


Chimur. 


Shri Sanjay Parsram Khatik 
Shri Vinod Gangadharrao Dhakunkar 


Chimur. 


Chandrapur : 
Dated the 2nd December 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २४५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या १० - नविशा-निवड - कावि- १९८५- २०१५ . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९(१) चे अधिकार, आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी- ११- ०१-सिआर- २३ - डी - ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चिमूर नगर परिषदेची 


oC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


दिनांक ३० - ११- २०१५ रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खालील उमेदवार सावली नगर 
पंचायतीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


शेरा 


अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 


( अध्यक्षपदासाठी राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 


( ४ ) 


( २ ) 
रजनी राजेश्वर भडके 


(३ ) 
नगर पंचायत , सावली 


अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूची 


उपाध्यक्ष 


नगर परिषदेचे नांव 


अ . क्र . उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 

( २ ) 
१ यासलवार विलास त्र्यंबक 


नगर पंचायत , सावली 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५. 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . २४६ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk 10 - udb- ele- WS-1986 - 2015. ---- 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No .MNC 11.01 -CR -23-D - XI, dated 17th August , 2001 from 
the State Election Commissioner,Maharashtra read with Sub -section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats andIndustrial Townships Act , 1965 ( Mah. XLof 1965). I, Collector, Chandrapur district 
hearby publish the name of persons who have been declared duly elected in the special meeting held on 
date 30 - 11 - 2015 , Nagar Panchayat, Saoli as the President & Vice -President shown against their names . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of the President 


Name of Council 


Remarks (whether the post 
of President is reserved 

if so , for whom) 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rajani Rajeshwar Bhadke 


Nagar Panchayat, Saoli 


Scheduled Castes (Women ) 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of the Vice President 


Name of Council 


___ (1) 


(2) 


( 3 ) 


Yasalwar Vilas Tryambak 


Nagar Panchayat, Saoli . 


Chandrapur : 
Dated the 2nd December 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


५ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २४७ . 


__ जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - कार्या १० - नविशा -निवड - कावि- १९८७- २०१५ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार , आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी- ११० -०१-सिआर - २३- का - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशीत सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले असून त्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , सावली , नगर पंचायतीचेदिनांक ३०- ११-२०१५ 
रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत खालील व्यक्तीस नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत करण्यात आलेले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत 

सदस्यांचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


ताटकोंडावार राकेश रमेश 


सावली 


पुण्यपकार संदीप बाबुराव 


सावली 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५. 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु) , म . शा . रा., अ . क्र . २४८ . 

BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk 10- udb- ele- WS -1988-2015.---- 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No. MNC 110 -01 -CR - 23 - D - XI, dated 17th August, 2001 
from the State Election Commissioner, Maharashtra with and Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats 
Qualification and procedure for appointment of nominated councilors rules , 2010 Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), I, Collector, Chandrapur 
district hearby publish thename of persons who have been declared duly nominating as nominated Councillors of the 
Nagar Panchayat, Saoli shown against their names in the specialmeeting held on date 30 - 11 - 2015 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Council 


Name of the nominated 

Councillors 

( 2) 


(1 ) 


Saoli 


Shri Tatkondawar Rakesh Ramesh 
Shri Punyapakar Sandip Baburao 


2 


Saoli 


Chandrapur : 
Dated the 2nd December 2015 . 
ना -एक - अ- २ (१७३९ ) 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . २४९ . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक -कार्या १० - नविशा-निवड - कावि- १९८१- २०१५. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९( १ ) चे अधिकार , आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी- ११- ०१ -सिआर - २३ - डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चिमूर , नगर परिषदेची दिनांक 
३० - ११ - २०१५ रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खालील उमेदवार पोंभुर्णा, नगर 
पंचायतीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 

नगरपरिषदेचे नाव 


अ . क्र . 


शेरा 


अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 


( अध्यक्षपदासाठी राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 

( ४ ) 


( १) 


( २) 


खूला प्रवर्ग 


नगर परिषदेचे नाव 


श्री . गजानन पोचन्नाजी गोरंटीवार नगर पंचायत , पोंभूर्णा 

अनुसूची 
अ. क्र . उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 
श्री . ईश्वर बुधाजी नैताम 


नगर पंचायत , पोंभूर्णा 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ. क्र . २५० . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. Desk10- udb- ele- Ws-1982- 2015.---- 

In exercise of the powers delegated to me by the Order No. MNC 11 .01 -CR -23 -D -XI, dated 17th August, 2001 from 
the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965). I, Collector, Chandrapur district 
hearby publish the name of persons who have been declared duly elected in the special meeting held on date 
30 - 11- 2015 , Nagar Panchayat, Pombhurna as the President & Vice - President shown against their names . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of President 


Name of Council 


Remarks (whether the post 
of President is reserved 
if so for whom) 

( 4 ) 
General 


(1) 


( 3) 


1 


Shri Gajanan Pochannaji 
Gorntiwar 


NagarPanchayat, 
Pombhurna 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


SCHEDULE 
Name of Vice - President 


Sr. No . 


Name of Council 


___ (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Shri Ishwar Budhaji Naitam 


Nagar Panchayat, 
Pombhurna 


Chandrapur: 
Dated the 2nd December 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २५१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्या १० - नविशा-निवड - कावि- १९८३- २०१५. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार , आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी - ११०- ०१-सिआर- २३- का - ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशीत सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० अन्वयेजिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले असून त्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पोंभूर्णा, नगर पंचायतीचे दिनांक ३०- ११-२०१५ 
रोजी घेण्यात आलेली पहिली विशेष सभा व त्या सभेत खालील व्यक्तीस नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत करण्यात आलेले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत 

सदस्यांचे नाव 

(२ ) 


(१ ) 


(३ ) 
पोंभूर्णा 


श्री . ओमेश्वर बबनराव पद्मगिरीवार 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५. 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . २५२ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. Desk 10 - udb - ele- WS - 1984- 2015.---- 

In exercise of the powers delegated to me by the Order No. MNC 110 -01-CR - 23 - D - XI, dated 17th August, 2001 
from the State Election Commissioner, Maharashtra with and Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats 
Qualification and procedure for appointment of nominated Councillors rules , 2010 Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), I, Collector, Chandrapur 
district hearby publish the name of persons who have been declared duly nominating as nominated Councillors of the 
Nagar Panchayat, Pombhurna shown against their names in the specialmeeting held on date 30 - 11 - 2015 . 

SCHEDULE 
Sr. No. Name of the nominated 

Name of Council 
Councillors 
(1) ( 2) 

( 3 ) 


1 


Shri Omeshwar Babanrao Padmagiriwar 


ar 


Pombhurana 


ana 


Chandrapur : 
Dated the 2nd December 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५/ अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २५३ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या-१०- अका -नपाप्र- कावि-६९५-२०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ च्या पोट - कलम ७ ( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , खालील अनुसूचीतील रकाना क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलल्या व्यक्तींना रकाना 
क्र . २ मध्ये नमूद नगर पंचायतीचे अध्यक्ष पदावर निवडून आलेले आहेत . 


अ .क्र . नगर पंचायतीचे नाव 


अनुसूची 
अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 


आरक्षणाचा प्रवर्ग 


पत्ता 


( १) 


० 


( २) 
कोरची 
धानोरा 


(३ ) 
नसरुद्दीन नुरुद्दीन भामानी 
सौ . वर्षा महेश चिमुरकर 


मु . पो . ता . कोरची 
मु . प्रभाग क्र . १६ , पो . धानोरा , ता . धानोरा 


२ 


w 


मुलचेरा 


एटापल्ली 
अहेरी 


श्री . आत्राम सुभाष श्यामराव 
सरिता प्रसादराव राजकोंडावार 
सौ. पेदापल्लीवार प्राजक्ता सचिन 


खुला प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 
अनुसूचित जमाती 
खुला प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 
खुला प्रवर्ग 
खुला प्रवर्ग महिला 
अनुसूचित जमाती 
खुला प्रवर्ग 


मु . पो . ता . मुलचेरा 
मु . पो . ता . एटापल्ली 
राजमहाल रोड, प्रभाग क्र . ८ , 
मु . पो . ता . अहेरी 
मु . पो . ता . कुरखेडा 
मु . पो . ता . चामोर्शी( प्रभाग क्र . १२ ) 
मु . हेमलकसा, पो . ता . भामरागड 
मु . पो . ता . सिरोंचा 


कुरखेडा 


6 


चामोर्शी 


मोहबंसी डॉ . महेंद्रकुमार नानाजी 
सौ . जयश्री पंकज वायलालवार 
राजू बंडू वड्डे 
राजु धर्मय्या पेद्दापेल्ली 


भामरागड 


सिरोंचा 


___ 


गडचिरोली : 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २५४ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk- X - A. K.- M. C. A.- WN- 695- 2015. 

In exercise of the powers conferred upon me by virtue of sub - rule 7 ( A ) ofMaharashtra Municipal Councils and 
Nagar Panchyats (President Election ) Rules , 1981, I, the Collector,Gadchiroli do hereby publish the names ofpersons 
specified in column No. ( 3) in the following Schedule who have been declared to be President of Nagar Panchayats 
mentioned in column No. ( 2 ). 


Sr. 
No . 


SCHEDULE 
The name of 
Elected President 


Address 


Reservation 
Category 


( 1) 

1 
2 


Name of the 
Municipal 
Council 

( 2) 
Korchi 
Dhanora 


Naseeruddin Nuruddin Bhamani 
Sau . Varsha Mahesh Chimurkar 


General 
BCC (Women ) 


( 5 ) 
At ., Post , Tah. Korchi 
At, Prabhag 16 , Po . Dhanora, 
Tah . Dhanora . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५/ अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1) 

3 
4 
5 


(2) 
Mulchera 
Etapalli 
Aheri 


Scheduled Tribes 
General (Women ) 
BCC (Women ) 


6 


Kurkheda 


Shri Aatram Subhash Shamrao 
Sarita Prasadrao Rajkondawar 
Sau . Pedapalliwar Prajakta 
Sachin 
Mohabansi Dr. Mahendrakumar 
Nanaji 
Sau . Jayashri Pankaj 
Wayalalwar 
Raju Bandu Wadde 


General 


At. Post. Tah . Mulchera 
At. Post . Tah. Etapalli 
Rajmahal Road, Ward No. 8 , 
At. Post. Tah . Aheri 
At. Post. Kurkheda, 
Tah . Kurkheda 
At. Post. Tah . Chamorshi 
(Ward No. 12 ) 
At Hemalkasa , 
Po . Tah . Bhamragad 
At. Post . Tah. Sironcha 


7 


Chamorshi 


General (Women ) 


8 


Bhamaragad 


Scheduled Tribes 


9 


Sironcha 


Raju Dharmayya Peddapelli 


General 


Gadchiroli : 
Dated the 9th December 2015 . 


RANJIT KUMAR , 
Collector,Gadchiroli . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २५५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १०- अका- नपाप्र - कावि- ६९६- २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , खालील अनुसूचीतील रकाना क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलल्या व्यक्तीना रकाना क्र . ( २) मध्ये नमूद 
नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष पदावर निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


पत्ता 


उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचेनाव 


( २) 


कोरची 


कमलनारायण रामअवतार खंडेलवाल 
श्री . ललित धरमसी बरछा 


धानोरा 


(४ ) 
मु . पो . ता . कोरची 
मु . प्रभाग ८ , पो . धानोरा , ता . धानोरा 
मु . पो . ता . मुलचेरा 
मु . पो . ता . एटापल्ली 


मुलचेरा 


श्री . चौधरी देवाजी रामदास 


एटापल्ली 


अहेरी 


गंपावार रमेश पापय्याजी 
सौ . सिडाम अन्नपूर्णा दामोधर 
धाबेकर जयश्री लालचंद 


कुरखेडा 


चामोर्शी 


श्री . राहुल सुकदेव नैताम 
कंबगोनवार शारदा अशोक 


वार्ड क्र . ८ , मु . पो . ता . अहेरी 
मु . पो . ता . कुरखेडा 
मु . पो . ता . चामोर्शी ( प्रभाग क्र . ११ ) 
मु . पो . ता . भामरागड 
मु . पो . ता . सिरोंचा 


भामरागड 


सिरोंचा 


पठाण मुमताजबेगम हुसेनखान 


गडचिरोली : 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०, २०१५/ अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २५६ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. Desk- X- A. K .- M. C . A.- 696 - 2015. 

In exercise of the powers conferred upon me by virtue ofSection 51- A sub Section ( 4 ) ofMaharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , Ithe Collector, Gadchiroli do hereby publish the name 
of persons specified in Column No . (3 ) in following Schedule who have been declared to be Vice President ofNagar 
Panchayats mentioned in Column No . ( 2 ) 


SCHEDULE 


Sr . 


Address 


Name of the 
Nagar Panchayat 


No . 


The Name of Elected 
Vice President 

( 3) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Korchi 


At. Post Tah. Korchi 


Kamalnarayan Ramavatar 
Khandelwal 
Shri Lalit Dharmasi Baracha 


Dhanora 


0+100 


Mulchera 
Etapalli 
Aheri 
Kurkheda 


Shri Choudhari Devaji Ramdas 
Gampawar Ramesh Papayyaji 
Sau Sidam Annapurna Damodhar 
Dhabekar Jayshree Lalchand 


At Prabhag 8 , Po . Dhanora , 
Tah . Dhanora 
At. Post. Tah . Mulchera 
At. Post. Tah. Etapalli 
Ward No. 8 , At. Post. Tah . Aheri 
At. Post. Kurkheda, 
Tah . Kurkheda 
At. Post. Tah. Chamorshi 
(Ward No. 11 ) 
At Po . Tah. Bhamragad 
At. Post. Tah . Sironcha 


N 


Chamorshi 


RahulSukdeo Naitam 


o 


Bhamaragad 
Sironcha 


Kambagonwar Sharda Ashok 
Pathan Mumtajbegam 
Husenkhan 


o 


Gadchiroli : 
Dated the 9th December 2015 . 


RANJIT KUMAR , 
Collector,Gadchiroli. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २५७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० -अका- नपाप्र- कावि -६९७-२०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील नियम ६ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , खालील अनुसूचीतील रकाना क्र . ( ३) मध्ये नमूद केलल्या व्यक्तींना 
रकाना क्र . ( २ ) मध्ये नमूद नगर पंचायतीचे नामनिर्देशित सदस्याचे पदावर निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


(२) 


कोरची 


१ . घनश्याम प्रकाशचंद्र अग्रवाल 


मु . पो . ता . कोरची 
मु . पो . ता . कोरची 


२. मनोज प्यारेलाल अग्रवाल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


( ३ ) 


धानोरा 


मुलचेरा 


एटापल्ली 


अहेरी 


१ . श्री . समिर अजीजभाई कुरेशी 
२ . श्री . गजानन मनोहर साळवे 
१ . श्री . अब्दुल लतिफ अब्दुल जब्बार शेख 
२ . श्री . निरज नामदेव चापले 
१ . श्री . नामदेव नानाजी दुर्गे 
२ . श्री . योगेश्वर ओदयालु नल्लावार 
१. श्री . दोंतुलवार नितीन मुत्तनाजी 
२ . श्री . मद्देर्लावार गिरीस मधुकरराव 
१ . रामहरी खुशालराव उगले 
२ . उसमानखाँ सलामखाँ पठाण 
१ . श्री . वैभव तात्याजी भिवापूरे 
२. श्री . रामेश्वर बंडुजी सेलुकर 
१. सुनिल हरिपद बिश्वास 
२. रिक्त 
१. नागेश्वर गोविंदम गागापूरवार 
२ . संदिप वेंकटय्या राचर्लावार 


मु . प्रभाग क्र . १ , पो . धानोरा, ता . धानोरा 
मु . प्रभाग क्र . ६ , पो . धानोरा, ता . धानोरा 
मु . पो . ता . मुलचेरा 
मु . पो . ता . मुलचेरा 
मु . पो . ता . एटापल्ली 
मु . पो . ता . एटापल्ली 
मु . पो . ता . अहेरी 
मु . पो . ता . अहेरी 
मु . पो . ता . कुरखेडा 
मु . पो . ता . कुरखेडा 
मु . पो . ता . चामोर्शी 
मु . पो . ता . चामोर्शी 
मु . पो . ता . भामरागड 


कुरखेडा 


चामोर्शी 


भामरागड 


भामरागड 


सिरोंचा 


मु . पो . ता . सिरोंचा 
मु . पो . ता . सिरोंचा 


गडचिरोली : 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . २५८ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk- X - A. K.- MCA- 697 - 2015. 

In exercise of the powers conferred upon meby virtue of Rule 6 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats (Qualifications and Procedure for Appointment of Nominated Councilors) Rules , 2010 , I the Collector, 
Gadchiroli do hereby publish the name of persons specified in Column No. ( 3 ) in following Schedule who have been 
declared to be Nominated Councilors ofNagar Panchayats mentioned in Column No . (2 ) 


Sr. 


SCHEDULE 
The name ofNominated 

Councilor 


Name of the 
Nagar Panchayat 


Address 


No . 


( 3) 


( 4 ) 


Korchi 


At. Post Tah. Korchi 


C-कल 


1 . Ghanshyam Prakashchandra 

Agrawal 
2 . Manoj PyarelalAgrawal 
1. Shri Samir AjijbhaiKureshi 


Dhanora 


At. Post Tah. Korchi 
At Prabhag 1 , Po . Dhanora , 
Tah . Dhanora . 
At Prabhag 6 , Po . Dharora , 
Tah . Dhanora . 
At Post. Tah. Mulchera 


2 . Shri Gajanan Manohar Salve 


Mulchera 


1 . Shri AbdulLatif Abdul 

Jabbar Sheikh 
2 . Shri NirajNamdev Chaple 


At Post. Tah . Mulchera 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१५ / अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


SCHEDULE - Contd . 

(3 ) 


(2 ) 


(4 ) 


Etapalli 


At. Post. Tah . Etapalli 
At Post. Tah . Etapalli 
At. Post. Tah . Aheri 
At Post. Tah . Aheri 


Aheri 


Kurkheda 


1. Shri Namdeo Nanaji Durge 
2 . Shri Yogeshwar Odyalu Nallawar 
1. Shri Dontulwar Nitin Muttannaji 
2 . Shri MadderlawarGirish 

Madhukarrao 
1. Ramhari Khushalrao Ugale 
2 . Usmankha Salmankha Pathan 
1. Vaibhav Tatyaji Bhivapure 
2 . Rasmeshwar Bandhuji Selukar 
1 . SunilHaripad Bishwas 
2 . Vaccant 
1 . Nageshwar Govindam 

Gagapurvar 
2 . Sandip Venkatayya Racharlavar 


Chamorshi 


At. Post. Tah .Kurkheda, 
Tah . Kurkheda 
At. Post. Tah . Chamorshi 
At. Post. Tah . Chamorshi 
At Po . Tah . Bhamragad 


Bhamaragad 


Sironcha 


At. Post. Tah . Sironcha 


At. Post. Tah . Sironcha 


Gadchiroli : 
Dated the 9th December 2015 . 


RANJIT KUMAR , 
Collector, Gadchiroli. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


